ग्रंथालय संचालनालय व अधिनस्त दुय्यम 
कार्यालयातील आस्थापनेवरीळ गट-क 
(अराजपत्रित) कर्मचाऱ्यांच्या विनंती बदल्या. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा मराग्रं-२०२४/प्र.क्र.१३२/ई-८३७१७५/ग्रं.क. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०३ ऑक्टोबर, २०२४. 
शासन STAT :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध 
अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) व कलम ४ (५) मधील तरतूदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने ग्रंथालय संचालनालय व त्या अधिनस्त दुय्यम कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील गट-क 
(अराजपत्रित) संवर्गातील खाली नमूद केलेल्या कर्मचाऱ्यांची विनंती बदली करण्यात येत असून त्यांच्या नावासमोर 
स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या कार्यालयांमध्ये त्यांची विनंतीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


क्र. । कर्मचाऱ्यांचे नाव व | सध्याचे कार्यालय विनंती बदलीनंतरचे पदनाम व कार्यालय 
पदनाम 
1 १_| २ ३ eae a ह. a] 
ke श्रीमती सु. रा. कुदळे, | राज्य मध्यवती ग्रंथालय, मुंबई तांत्रिक सहायक, शासकीय विभागीय 
तांत्रिक सहाय्यक, ग्रंथालय, पुणे 
२ श्रीमती प्र. क. ताटे जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी | तांत्रिक सहाय्यक, शासकीय विभागीय 
तांत्रिक सहाय्यक कार्यालय, सिंधुदुर्ग ग्रंथालय, पुणे 
3 श्री. रा. ग्या. कोरे, | डा. बाबासाहेब आंबेडकर स्मृती | ग्रंथालय निरीक्षक, जिल्हा ग्रंथालय 
तांत्रिक सहाय्यक ग्रंथालय, दापोली अधिकारी कार्यालय, लातूर 
ba श्री. सं. ता. ढेरे, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी | ग्रंथालय निरीक्षक, जिल्हा ग्रंथालय 
तांत्रिक सहाय्यक कार्यालय, सातारा अधिकारी कार्यालय, सोलापूर 
५ श्री. सु. चि. आचार्य, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी | तांत्रिक सहाय्यक,जिल्हा ग्रंथालय 
ग्रंथालय निरीक्षक कार्यालय,धाराशिव अधिकारी कार्यालय, लातूर 
६ श्री. ह. रा. डेंगळे, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी | तांत्रिक सहाय्यक, शासकीय विभागीय 
तांत्रिक सहाय्यक कार्यालय, लातूर ग्रंथालय, पुणे 
id श्री. दि. ना. कळे, | शहासकोय विभागीय ग्रंथालय, | तांत्रिक सहाय्यक, जिल्हा ग्रंथालय 
तांत्रिक सहाय्यक छत्रपती संभाजीनगर | अधिकारी कार्यालय, छत्रपती 
संभाजीनगर 
८ श्री. ज्ञा. पं. पैठणे, सहाय्यक ग्रंथालय संचालक | ग्रंथालय निरीक्षक, जिल्हा ग्रंथालय 
ग्रंथालय निरीक्षक कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर अधिकारी कार्यालय, छत्रपती 
संभाजीनगर 
९ श्री. सु. धो. गायधनी, | जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी | तांत्रिक सहाय्यक, शासकीय विभागीय 
तांत्रिक सहाय्यक कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर ग्रंथालय, छत्रपती संभाजीनगर 
i श्री. आ. मुं. गलांडे, | जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी | ग्रंथालय निरीक्षक,सहाय्यक ग्रंथालय 
तांत्रिक सहाय्यक कार्यालय, सांगली संचालक कार्यालय, छत्रपती 
संभाजीनगर 


शासन आदेडा क्रमांकः मराग्रं-२०२४/प्र.क्र.१३२/ई-८३७१७५/ग्रं.क. 


a १ श्री. र. वा. oats, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी | तांत्रिक सहाय्यक, शासकीय विभागीय 
तांत्रिक सहाय्यक कार्यालय, गोंदिया ग्रंथालय, नागपूर 

१२ | at. वि. भा. सोनवणे, | शासकीय विभागीय ग्रंथालय, | तांत्रिक सहाय्यक, जिल्हा ग्रंथालय 
जिल्हा ग्रंथपाल अमरावती अधिकारी कार्यालय, जळगाव 

93 श्री. शि. त्रि. कटाळे, | शासकोय विभागीय ग्रंथालय,नागपूर | ग्रंथालय निरीक्षक, जिल्हा ग्रंथालय 
तांत्रिक सहाय्यक, अधिकारी कार्यालय, धाराशिव 

द्वि श्री. श्री. द. मंगलपल्ली, | शासकीय विभागीय ग्रंथालय, | तांत्रिक सहाय्यक, जिल्हा ग्रंथालय 
तांत्रिक सहाय्यक नागपूर अधिकारी कार्यालय, सातारा 

१५ श्री. स. a. जाधव, | जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी | तांत्रिक सहाय्यक, जिल्हा ग्रंथालय 
तांत्रिक सहाय्यक कार्यालय, बीड अधिकारी कार्यालय, जालना 

१६ | ot. ला. वि. राठोड, | सहाय्यक ग्रंथालय संचालक | वरिष्ठ लिपिक, जिल्हा ग्रंथालय 
वरिष्ठ लिपिक कार्यालय, कोंकण भवन अधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर 

ha श्री. सं. रा. कंडारकर, | जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी | वरिष्ठ लिपिक, सहाय्यक ग्रंथालय 
वरिष्ठ लिपिक कार्यालय, यवतमाळ संचालक कार्यालय, अमरावती 

१८ श्री. सं. अ. नारनवरे, | जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी | वरिष्ठ लिपिक, शासकोय विभागीय 
वरिष्ठ लिपिक कार्यालय, गडचिरोली ग्रंथालय, नागपूर 

१९ | श्री.म. कि. कदम, राज्य मध्यवती ग्रंथालय, मुंबई लिपिक-टंकलेखक, जिल्हा ग्रंथालय 
लिपिक टंकलेखक अधिकारी कार्यालय, ठाणे 

२० (at. oa. ज. भिरडे | जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी | लिपिक-टंकलेखक, शासकीय विभागीय 
लिपिक टंकलेखक कार्यालय, अमरावती ग्रंथालय, अमरावती 

२१ श्री. रा. शं. देवकर, शासकीय विभागीय ग्रंथालय, | लिपिक-टंकलेखक, जिल्हा ग्रंथालय 
लिपिक टंकलेखक अमरावती अधिकारी कार्यालय, अमरावती 

22. | श्रीमती अनिता मु. घरत, | जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी | लिपिक-टंकलेखक, राज्य 
लिपिक टंकलेखक कार्यालय, ठाणे मध्यवर्ती ग्रंथालय, मुंबई 

२३ श्रीमती रं. का. भोये, | जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी | लिपिक-टंकलेखक, सहाय्यक ग्रंथालय 
लिपिक टंकलेखक कार्यालय, नाशिक संचालक कार्यालय, नाशिक 

२४ श्री. रा. म. शिदे, | सहाय्यक ग्रंथालय संचालक | लिपिक-टंकलेखक, जिल्हा ग्रंथालय 
लिपिक टंकलेखक कार्यालय, नाशिक अधिकारी कार्यालय, नाशिक 

२५ श्री. फैजान शाफिक | जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी | लिपिक-टंकलेखक, शासकीय विभागीय 
शेख, कार्यालय, धुळे ग्रंथालय, छत्रपती संभाजीनगर 
लिपिक टंकलेखक, 

२६ श्री. ना. म. नागलोथ, | जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी | लिपिक-टंकलेखक, शासकीय विभागीय 
लिपिक टंकलेखक, कार्यालय,भंडारा ग्रंथालय, छत्रपती संभाजीनगर 


२. ग्रंथालय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी या आदेशाप्रमाणे बदली झालेल्या पदावर रुजू होण्यासाठी सदर 
कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच, बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्वरीत 
बदलीनंतरच्या पदावर रुजू व्हावे आणि त्याबाबतचा अहवाल ग्रंथालय संचालनालयामार्फत शासनास सादर करावा. 


३. 


दैनिक भत्ता देय राहणार नाही. 


संबंधित कर्मचार्‍यांची बदली त्यांच्या विनंतीनुसार करण्यात येत असल्याने त्यांना पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


IIR आदेड़्ा क्रमांकः मराग्रं-२०२४/प्र.क्र.१३२/ई-८३७१७५/ग्रं.क. 


४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२४१००३१२१७०८१९०८ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by AJIT TATOBA KUNDLE 
A | T T A ग 3 A ॥: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e8d77478a97d2485b55f7fc94d7932346a883cbe88fedf8caS44b 


(अजित ता. कुंडले) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा.प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय,मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 
३. ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४. संबंधित सर्व कर्मचारी/कार्यालये (ग्रंथालय संचालनालयामार्फ़त) 
५. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मंबई/नागपूर. 
६. निवड नस्ती, (ग्रं.क.) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


